अधिव्याख्याता,माहिती तंत्रज्ञान, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
झालेल्या उमेदवाराच्या पदस्थापनेत अशात: 
बदल करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११/१८/तांशि -७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०३ जुलै, २०१८. 


संदर्भ : १उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा झासन निर्णय क्र.ससेनी-३२१७/प्र.क्र.६२/१७, दि.२७ सप्टेंबर, २०१७. 
२) श्रीमती वाजे सोनाली सदाशिव यांचे दि.०५ डिसेंबर, २०१७ रोजीचे निवेदन. 
शासन निर्णय :- 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या 

पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आ 
योग पुरस्कृत एकूण ०८ उमेदवारांची संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयाव्दारे नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
सदर नियुक्त प्राप्त उमेदवारांपैकी खालील अध्यापकाच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणात संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
निवेदनामध्ये नमुद कौटुंबिक व वैद्यकीय कारणास्तव पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ येथे दर्शविल्याप्रमाणे सक्षम 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदल करण्यात येत आहे. 


संदर्भाधीन योग पुरस्कृत योगाने पुर्विचे पदस्थापनेचे सुधारीत 
छासन उमेदवाराचे नांव शिफारस ठिकाण पदस्थापनेचे 
निर्णयातील केलेला प्रवर्ग ठिकाण 
अ.क्र. 
SSS २ ३ SS ae षु 
षु श्रीमती वाजे ठी अ.ज शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय 
सदाशिव हिंगोली तंत्रनिकेतन, ठाणे 


०२. उपरोक्त परिविक्षाधीन अध्यापकास संदर्भाधीन क्र.१ येथील नियुक्‍ती आदेशातील सर्व अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०७११०७५०९४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
htra, ou=Higher And Technical 


: 

S U d h | [| J a a DN: c=IN, o=Government t Of Maharas! 
Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406ecea05963bc456flele 
8621e5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78 

h e tt 16002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.07.07 11:08:34 +05'30° 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्रीमती सोनाली सदाशिव वाजे, ए-१०:३, सुर्यदर्शन अपार्टमेंट, मुरबाड रोड, विजयबाग, ता.कल्याण, 
जि.ठाणे-४२१३०१. (नोंदणीकृत डाकेने) (e-mail द्वारे) 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११/१८/तांशि -७ 


संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद/मुंबई. (तंत्र शिक्षण संचाळनालयामार्फत). 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली/ ठाणे. (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
(वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन 
संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी 
या आदेझ्ञातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटीच्या अधिन राहुन केली आहे त्या उमेदवारांकडून विहीत 
मुदतीत या अटीची पुर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत 
शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली/ ठाणे . (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

१०. निवड नस्ती (तांशि-७७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


